प्रत, 


महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक: मकृप १०२१ /प्र.क्र.६३/६-अे, 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास, 
मत्स्य व्यवसाय विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ मे, २०२१. 


आदेठा 


महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३ मधील कलम १२(२)(ब) मधील तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावर श्री.प्रकाश आनंदराव 
आबिटकर, विधानसभा सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. श्री.प्रकाश आनंदराव आबिटकर, विधानसभा सदस्य यांची महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व 
संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदावरील ही नियुक्‍ती, सदर नियुक्तीच्या दिनांकापासून 3 
वर्षांसाठी किंवा राज्य शासनाची मर्जी असेल तोपर्यंत, यापैकी जी घटना अगोदर घडेल 
तोपर्यंत असेल. 

३. श्री. प्रकाश आनंदराव आबिटकर, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, 
पुणे यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.शासाउ १०.१०/प्र.क्र.१६/१०/सा.उ.,दि.१३.३.२०१२ 
नुसार सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 


४. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥/(959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१८११५४३७४७०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 
=IN, 000 ॥ Of Mah 


S U g r | Vv S a mM b h aj | Ana ADE of nt, postalCode=400032, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9 
a7e572d41 eres 1751, 
Dhapate ere 1 ane oer 
Rieger .05.18 11:59:51 +05'30' 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.कुलपती तथा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२ 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 

४. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 


: c=IN, o=Government arashtra, ou=Agriculture 


शासन आदेशा क्रमांकः मकृप १०२१ /प्र.क्र.६३/६-ओ, 


६. ayer! आनंदराव आबिटकर,विधानसभा सदस्य, १६६६, आनंद निवास, गारगोटी, 
ता.भुदरगड, जि.कोल्हापूर 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८. प्रधान सचिव (वित्त)यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९. प्रधान सचिव (नियोजन) स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००३२, 

१०. सचिव कृषि यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

११. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण व संशोधन परिषद, १३२-ब,भांबुर्डा, भोसले नगर, 
पुणे ४११००७ 

१३. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 

१४. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१५.कुलगुरू, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१६. कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

१७ महासंचालक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नवी दिल्ली (पत्राद्वारे) 

१८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२०. कक्ष अधिकारी (सा.उ., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

२१. कक्ष अधिकारी २-अ, ७-ओ व १३-अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
२२. निवडनस्ती/६ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


